अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता व 
बांधकामाकरिता निधी उपलब्ध करणेबाबत..... 


सन २०२३-२४ करिता निधी वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२३/प्र.क्र.१४/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, 2023 
वाचा- 

१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि-२००९/प्र.क्र.१५/का-८, दि. 2 
मार्च, २०१०. 

२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का-८, दि.२० 
डिसेंबर, २०११. 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.वसग-२०१२/प्र.क्र.१६८/का-८, दि.२१ 
जून, २०१३. 

४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.वसग-२०१२/प्र.क्र.१६८/का-८, दि.२८ 
जुले, २०१५. 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ एप्रिल, २०२३ 

६. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. TAY २०२३/प्र.क्र.१४/का.८, दि.४ जुले, 
२०२३ व दि.१७ जुले,२०२३ 

७. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांचे पत्र क्र. जिनिसहि/अल्प.वसतिगृह/नि.मा./२०२३- 
२४/१८४४, दि.२३ ऑगस्ट, २०२३ 

८. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे पत्र क्र.शातनिसो/अ.मु.वसतिगृह/अनुदान-२०२३- 
२४/२०२३/८३, दि.१९ ऑगस्ट, २०२३ 

९. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्र.जिनिस/अल्पसंख्याक/पुळानिआ/कार्या-०२/१४०९, 
दि.२९ ऑगस्ट, २०२३ 

प्रस्तावना - 


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी 
वसतिगृहे बांधण्याबाबत संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक २ मार्च, २०१० चा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक 
मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भाकित क्रमांक २ येथील दिनांक २० डिसेंबर, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबतची कार्यपध्दती संदर्भाकित 
क्रमांक ३ व ४ येथील दिनांक २१ जून, २०१३ व दिनांक २८ जुलै, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे. 


२. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन व 
बांधकामासाठी सन २०२३-२४ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२३/प्र.क्र.१४/का.८ 


समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 
समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२१,७६,००,००० /- इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ७, 
८ व ९ च्या पत्रांन्वये जिल्हाधिकारी, हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी 
अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी वितरित करण्याची मागणी केलेली 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन सदरचा निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक १२ एप्रिल, 2023 च्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता असलेल्या वित्तीय बंधनाच्या मर्यादेस अनुसरुन जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर यांना अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता एकूण रु.६९,२०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख वीस हजार फक्त) निधी 
खालीलप्रमाणे वितरित करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाचा निधी 
व्यवस्थापनाकरिता 
१. | शासकीय तंत्रनिकेतन, लिबाळा, हिंगोली, जिल्हा हिंगोळी रु.१७,३०,०००/- 
२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमतनगर, जिल्हा रु.१७,३०,०००/- 
हिंगोली 

३. शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर रु.१७,३०,०००/- 

४. पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर रु.१७,३०,०००/- 
(अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख वीस हजार फक्त) एकूण : रु.६९,२०,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर यांना 
त्यांच्या अधिपत्याखालील उपरोक्त तक्त्यात नमुद अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता एकूण रु.६९,२०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख वीस हजार फक्त) एवढी 
रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


= सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता जिल्हाधिकारी, हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व 
जिल्हाधिकारी, लातूर हे नियंत्रक अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी -आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः TAY २०२३/प्र.क्र.१४/का.८ 


करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली, जिल्हाधिकारी, सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर यांची राहील. तसेच अतिप्रदान व अखर्चित 
निधी परतावा शासनास भरणा (जमा) करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार संबधित जिल्हाधिकारी 
यांनी कार्यवाही करावी. 


५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा / CAG च्या 
निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व anita भंग होणार नाही याची दक्षता संबधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, हिंगोली, जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर व जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
/ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब 
करावा. सदर रक्कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही 
संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


६. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील 
वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षांतर्गत 
सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील 
अट क्र.२७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२३०९१११२०८५०८०१४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
A N A N D ON OVERENT अभया NTIS 


2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d9 1c8c25 1f01dab61da28a62264d 

N A RAYAN RAO 92646e4dc3827d4d, postalCode=400032, ht 
INumber=D040EF80427E869FA7C6F 2F 326EAF61F9B4591294 

C9BE6229580E816D54D3859, cn=ANAND NARAYANRAO 


B H O N DVE Dace ciao 12:11:07 +05'30' 
(आ. ना. भोंडवे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली 

जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

जिल्हाधिकारी, लातूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२३/प्र.क्र.१४/का.८ 


६) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, मुंबई 

८) प्राचार्य/अध्यक्ष/संचालक (अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह, शासकीय तंत्रनिकेतन, लिंबाळा, 
हिंगोली, जिल्हा हिंगोली, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमतनगर, जिल्हा हिंगोळी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, सोलापूर, पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर) 

९) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग (कार्या.१४७१ 

वर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 

उक्त रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

१६) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


१४ 
१५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


